आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत माहे 
एप्रिल,२०२१ या महिन्यासाठी निधी 
वितरण... 

(कार्यक्रम खर्च-मागासवर्गीय कल्याण) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र. 02 / कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- ७ एप्रिल, २०२१. 


वाचा - 


१) झासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र .अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८ /अर्थ-३, दि.०६.०४.२०२१. 


प्रस्तावना : - 


“महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक,२०२१”यास विधानमंडळाने मंजुरी दिळेली असुन महाराष्ट्राचे 
राज्यपाल यांनी त्यास अधिसंमती दिलेली आहे. त्यानुषंगाने वित्त विभागाने संदर्भाधीन क्रमांक १ 
येथील शासन परिपत्रकान्वये माहे एप्रिळ,२०२१ या महिन्यातील तातडीच्या बांधिल खर्चासाठी 
तात्पुरती व्यवस्था म्हणून अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण ( BEAMS) वितरण 
प्रणालीवर ठराविक उद्दीष्टांकरीता खालीलप्रमाणे मर्यादित निधी उपलब्ध करुन दिलेला आहे. 


उद्दीष्ट/बाब निधी मर्यादा उद्दीष्ट/बाब निधी मर्यादा 
०१-वेतन १०% १०- कंत्राटी सेवा ५% 
०२-मजुरी ५% १३-कार्यालयीन खर्च ५% 
०४- निवृत्तीवेतन विषयक खर्च १०% १४- भाडेपट्टी ५% 
०६-दुरध्वनी,वीज व पाणी देयक ५% ३६- सहायक अनुदाने (वेतन) १० % 


उपरोक्त प्रमाणे आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागासवर्गीय कल्याण या उपविकास 
क्षेत्राच्या योजनांकरीता उपलब्ध करुन दिलेला निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय : - 


आदिवासी घटक कार्यक्रम सन २०२१-२२ अंतर्गत मागणी क्र.टी-५ मधील “ कार्यक्रम खर्च” 


अंतर्गत सोबतच्या विवरणपत्रातील स्तंभ क्रमांक २ मध्ये नमूद योजनांकरीता माहे एप्रिल,२०२१ या 


महिन्याचा खर्च भागविण्यासाठी रकाना क्र.-५ मध्ये नमूद तरतुदी रकाना क्र.६ मधील नियंत्रक 


अधिकारी यांना वितरीत करण्यास व खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


2: 


सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर 


वितरीत निधी खर्च करतांना संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी राज्यशासनाची कार्य नियमावली, 


वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेमधील तरतुदी व सर्व अटी शर्तीचे पाळन करण्याची 
दक्षता घेण्यात यावी. 


३. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.०६.०४.२०२१ रोजीच्या शासन 


परिपत्रकान्वये प्रशासकिय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३३११३३९३१६५२४ असा आहे. हा ATCT 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ञानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ravindra Digambarro Aute 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


Ra vi n d fa ou=Tribal Development Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=f05a69 1 3f9dee1 f453c9a1c5a89d8c48977 


D | g a mM ba rro A ute 37ba8edacOedf3f2c6e69e25f4108, cn=Ravindra 


Digambarro Aute 
Date: 2021.04.08 11:23:21 +05'30' 


(रविंद्र दि. औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव. 

मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव. 

सर्व अपर मुख्य सचिव,नियोजन/ वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 


७. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 

८. सर्व जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन विकास समिती. 

९. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

१०. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

११. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१२. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

१४. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१५. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि. ७ एप्रिल, २०२१ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ. योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट २०२१-२२ सदर शा.नि.न्वये | नियंत्रक 
क्र क्रमांक साठीची वितरीत अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय | करण्यात येत 
तरतूद असलेली तरतूद 
1 १_| २ हरे... ae ५ द 


मागणी क्रमांक-टी-५ 


२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण,०२-अनुसूचित 


जमातीचे कल्याण, 
| (०१)(०१)आदिवासी विकास | ०१-वेतन ५७५०००.०० ५७५००.०० | आयुक्त, 
आयुक्तालय - क्षेत्रीय ०२-मजूरी १.०० 6 ०.०५॥ आदिवासी 
यंत्रणांचे बळकटीकरण दुरध्वनी विकास, 
(कार्यक्रम a खची ०६-दरध्वर्ना, १९००००,०० ५००.०० नाशिक 
(कार्यक्रम खर्ची योज नाशिक 
र वीज व पाणी 
; शुल्क 
१०-कंत्राटी ६०००.०० ३००.०० 
सेवा 
93- 420000,00 G000,00 
कार्यालयीन 
खर्च 
१४-भाडेपट्टी १५०००.०० ७५०.०० 
वकर 
एकूण (२२२५ १३९३) ७२६००१.०० ६५०५०.०५ 
२ | (०२)(२४ अनुसूचित जमाती | ०१-वेतन २३५२५९.०० २३५२५.९० | आयुक्त, 
प्रमाणपत्र तपासणी oa Agel $05.06 gy.oo | आदिवासी, 
(कार्यक्रम खर्ची(२२२५४१२२) दुरध्वनी संशोधन व 
०६-दुरध्वनी, ४६२२.०० २३१.१० 
व| प्रशिक्षण 
वीज व पाणी a 
शुल्क , पुणे. 
ल 
१०-कंत्राटी ३००००.०० १५००.०० 
सेवा 
93- 28 100.00 १४५५.०० 
कार्यालयीन 
खर्च 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि. ७ एप्रिल, २०२१ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ. योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट २०२१-२२ सदर शा.नि.न्वये | नियंत्रक 
क्र. क्रमांक साठीची वितरीत अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय | करण्यात येत 
तरतूद असलेली तरतूद 
a २ i ह... | ५ द 
१४-भाडेपट्टी ७०८१.०० ३५४.०५ 
वकर 
एकूण (२२२५ ४१२२) ३०६९६२.०० २७१११.०५ 
३ | (0948) आदिवासी ०१-वेतन ११०००००.०० ११००००.०० | आयुक्‍त, 
मुलांसाठी व मुलींसाठी ०२-मजूरी १.०० न ०.०५॥ आदिवासी 
शासकीय वसतीगृह दुरध्वनी विकास, 
(कार्यक्रम खर्च) १९. प eee | नागद 
वीज व पाणी 
(२२२५०७२५) शुल्क 
ल 
१०-कंत्राटी 400000 ,00 ५०००.०० 
सेवा 
93- §0000,00 3000,00 
कार्यालयीन 
खर्च 
१४-भाडेपट्टी ९४०००००,०० 20000,00 
वकर 
एकूण (२२२५ DV) १८००००१.००|  १४५०००.०५ 
४ | (०१)(६०) आश्रमशाळा समुह ०१-वेतन ८००००००.०० ८०००००.०० आयुक्‍त, 
(कार्यक्रम खर्च ०२-मजूरी ता चाकाला आदिवासी 
(२२२५०७३४) of दुरध्वनी, cases g450,06 विकास, 
वीज व पाणी नाशिक 
शुल्क 
१०-कंत्राटी ५०००००.०० २५०००.०० 
सेवा 
93- 400000 ,0O ५०००.०० 
कार्यालयीन 
खर्च 
१४-भाडेपट्टी 4O000,00 2400.00 


पृष्ठ ५पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि. ७ एप्रिल, २०२१ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 

अ. योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट २०२१-२२ । सदरशा.नि.न्वये | नियंत्रक 

क्र क्रमांक साठीची वितरीत अधिकारी 

अर्थसंकल्पिय | करण्यात येत 
तरतूद असलेली तरतूद 
La | २ ह. ॥.- क. | ५ द 
वकर 
एकूण (२२२५ 0७३४) ८७९००००.००|  ८३९५००.०० 

4 | (0१)(७३)स्वयंसेवी संस्थांना । ३६- १०००००००.०० | १००००००.०० | आयुक्त, 
आश्रमशाळा व मुलगोद्योत्तर | सहाय्यक आदिवासी 
आश्रमशाळा अनुदाने विकास, 
चालविण्यासाठी सहय्यक  । (वेतन) नाशिक 
अनुदाने (कार्यक्रम 
खर्च (२२२५१२९) 

२४२५- सहकार 

६ | (०१)(०८) महाराष्ट्र राज्य २३६- २५००००.०० २५०००.०० | आयुक्‍त, 
सहकारी आदिवासी विकास | सहाय्यक आदिवासी 
महामंडळास वित्तीय सहाय्य | अनुदाने विकास, 
(कार्यक्रम खर्च (वेतन) नाशिक 
(२४२५०८५३) 

७ | (०१(१० ठबरी आदिवासी । ३६- २५०००.०० २५००.०० | आयुक्त, 
विकास महामंडळास वित्तीय | सहाय्यक आदिवासी 
सहाय्य (कार्यक्रम खची अनुदाने विकास, 
(२४२५१३५९) (वेतन) नाशिक 

एकूण मागणी क्रमांक-टी-५ २१८९७९६४.०० | २१०४१६१.१५ 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


